दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, दोंडाईचा, 
धुळे या न्यायालयाकरीता फुले मार्केट, दोंडाईचा वरवडे 
नगरपरिषद, जि.धुळे यांची जागा भाडेतत्त्वाने घेण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०७१५/६०२/प्र.क्र.१२०/कार्या.११, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च,२०१९. 


पहा :- 

१) उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यु ६०४७/१९६७(०६)२२९६/३६२७०, दि.०५.१०.२०१८ 
व त्यासोबतचे जिल्हा न्यायालय, धुळे यांचे पत्र क्र. ४०१४/सन२०१८, दि.१३/८/२०१८. 

२) उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यु ६०४७/१९६७(०६)४८२/६१४९ ,दि.१५.०२.२०१९ व 
त्यासोबतचे जिल्हा न्यायालय, धुळे यांचे पत्र क्र. ७८/सन२०१९, दि.०७/०१/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे अंतर्गत दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, 


दोंडाईचा या न्यायाळयाकरीता फुले मार्केट, दोंडाईचा वरवडे नगरपरिषद, जि.धुळे यांच्या 


इमारतीमधीळ पहिला मजल्यावरील जागा दि.०१ ऑगस्ट, २०१८ ते दि.३१ जुले, २०२१ या 


कालावधीकरीता रु.८१,८१२/-( रु.ऐक्याऐंशी हजार आठडो बारा फक्त ) इतक्या दराने भाडेतत्त्वाने 


घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, 


(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, (00) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२) (दत्तमत)( 


अनिवार्य) १४ भाडे,पट्टी व कर " या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०७१५/६०२/प्र.क्र.१२०/कार्या.११, 


भाग पहिला, उप विभाग-एक, अनुक्रमांक १० नुसार, त्यातील अटीस अधीन राहून, प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१४५७३९३११२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Sampatti 


Santosh Sampatti savasie 


DN: CN = Santosh Sampatti 


N avag | re Navagire, C = IN, S = Maharashtra, O 


= Government Of Maharashtra, OU = 
Law And Judiciary Department 
Date: 2019.03.25 15:13:01 +05'30" 


(सं. सं. नवगिरे ) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 


प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अ.शा.), मुंबई (पत्राने), 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, धुळे, 

महालेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, दोंडाईचा, जि. धुळे, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.धुळे, 

६. विधी व न्याय विभाग, का.२३ व २४, 

७. निवडनस्ती. 


०८ WwW A -5 


RREEKERERKEKRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


